सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यातील जावळी, 
महाबळेश्वर व खेड तालुक्‍यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०८ मे, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/७३/५५१३/सन २०२२, दि. १३/०९/२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा. क्र. मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१६६/३८३५, दि. २२/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यातील जावळी, 
महाबळेश्वर व खेड तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यातील जावळी, 
महाबळेश्वर व खेड तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते, विशेष बाब म्हणून राज्यमार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
; राष्ट्रीय महामार्ग क्र४ ते | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १९/५०० १३१.१०० | राज्यमार्ग -४६१ 
पाचवड- कुडाळ-मेढा- | मार्ग-१९ १९.५०० कि.मी. कि.मी. 
कोळघर-अंधारी-फळणी- (जि. सातारा) 
मुनावळे-वाघळी-शऱोंबडी- प्रमुख जिल्हा | 0/00 ते ३४/०० 
दरेतांब-पिंपरी-उचाट - | मार्ग-१४४ ३४.०० कि.मी. 
खोपी-वेरळ ते राष्ट्रीय । (जि. सातारा) 
महामार्ग क्र. ६६ रस्ता. सदर  लांबीपैकी १९/४० ते 
२०/५००एकूण ७५० मी. प्रजिमा-२६ ची 
ओव्हरलॅप लांबी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११८/नियोजन-२ 


सदर लांबीपैकी ३२/५०० ते ३४/००, 
एकूण १.५०० कि.मी. सद्य:स्थितीत 

अवर्गीकृत लांबी 

प्रमुख जिल्हा । ०/०० ते ४७/०० 

मार्ग-१२० ४७.०० कि.मी. 

(जि. सातारा) 

प्रमुख जिल्हा । 0/00 ते ३०/६०० 

मार्ग-१९ ३०.६०० कि.मी. 

(जि. रत्नागिरी) 

एकूण १३१.१०० 

कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 939.900 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३५३३.१९० + १३१.१००) 
म्हणजेच ३६६४.२९० कि.मी. इतकी होईल. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या लांबीत १००.५०० कि.मी. नेघट होवून एकूण लांबी(३५५५.६५० -१००.५०० कि.मी.) म्हणजेच 
३४५५.१५० कि.मी. इतकी होईल. 

परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३०.६०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी ( २०९१.७७५-३०.६००) म्हणजेच २०६१.१७५ इतकी 
होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१५१६०३५६६११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) विभागीय आयुकत, कोंकण. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११८/नियोजन-२ 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


) 
) 
) 
) 
) 
94) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा/रत्नागिरी. 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(प.), सातारा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


